नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 
शासकीय गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत - गंगाखेड, पुर्णा, पालम व पाथरी, 
जिल्हा-परभणी. (सन- 2020-29) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणूकीसाठी परभणी जिल्हयातील 
गंगाखेड, पुर्णा, पालम व पाथरी येथे प्रत्येकी १०८० मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामांचा प्रस्ताव 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. सबब, शासकीय गोदाम 
बांधणीच्या अंदाजपत्रकास व कामास नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत हाती 
घेण्यात आलेल्या प्रकल्पातंर्गत प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. गंगाखेड, पुर्णा, पालम व पाथरी येथे प्रत्येकी १०८० मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामांच्या 
अंदाजपत्रकास व कामास पुढील अटींच्या अधिनतेने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


|. सदर कामांचे सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारीत सविस्तर अंदाजपत्रक संबंधित 
सहायक अभियंता (वर्ग-१), सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग यांनी तयार केले असून, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, नांदेड तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
परभणी यांनी साक्षांकन केळे आहे. 

॥. गंगाखेड, पुर्णा, पालम व पाथरी येथील गोदाम बांधणीच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्र, औरंगाबाद यांनी मान्यता प्रदान केली आहे. 

॥. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरणविषयक प्रचलित नियमांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

IV. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


१. काम सुरू करण्यापूर्वी जमिनीच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घेण्यात यावी व 
नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका | प्रस्तावित | गोदाम प्रस्तावित | अंदाज पत्रकीय | मुख्य अभियंता 
गोदामाचे | सख्या गोदामाची | खर्च (रू) यांचेद्वारे मान्य 
ठिकाण क्षमता अंदाजित खर्च (रू.) 

(मे.टन) 

| परभणी । पाथरी । पाथरी | १०८० २,४०,००,०००/- | २,४०,००,०००/- 

2. परभणी | पालम | पालम Ee १०८० २,५७,००,०००/- | २,५७,००,०००/- 

३. परभणी | गंगाखेड | महतपुरी | १०८० १,९४,००,०००/- | १,९४,००,०००/- 

४. परभणी । पुर्णा पुर्णा दिं १०८० २,३०,००,०००/- | २,३०,००,०००/- 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाळेल्या नवीन शासकीय गोदाम बांधकामासाठी 


निधी प्राप्त झाल्यांनतर शासकीय गोदाम बांधकामाचे काम तातडीने सुरू करण्यात येऊन विहित 
मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे. 


५. बांधकामासाठी विलंब अथवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


सदर गोदामांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावे. सदर गोदाम 


बांधकामांच्या कामांना आवश्‍यकतेनुसार निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

६. सदर गोदाम बांधकामावरील खर्च सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी 
उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


७. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८, ०२, साठवण व वखार साठवण, 


१०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन 


गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" 
या लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


८. सदर गोदामांचे बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 
असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात 
सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब 


९. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यांनंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 
जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा 


करावी. काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 


घ्यावी व त्याचा स्थळ निरिक्षणाचा अहवाल अभिळलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


qo. गोदाम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य गोदाम बांधकामाव्यतिरिकक्‍्त इतर सोयी 


सुविधांच्या समावेशाबाबत शासन स्तरावरुन दिलेल्या विविध सुचना विचारात घेवून जिल्हाधिकारी 


यांच्या स्तरावर खातरजमा करुन वजन काटे कार्यालये, प्रसाधन गृहे, इ. सोयींचा आवश्‍यकतेनुसार 
अंतर्भाव करावा. 


११. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी यांनी घ्यावी. 


१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१, उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ 
नुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१६४००४१५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Manojkumar Manikrao Suryawanshi 

Manojkumar Bean p-awerien Of Mahareshre,ourood Cl Supply 

and rotection Department, postalCode=400032, 
. st=Mal 

M a al | kra 0 2.5.4.20=7f01 fe9e39ec840cfd8aff420acfb85645316150fbe47d786 

67d211a870b6cad, 
. serialNumber=171d531e2df977f0515a96704f7 1cb7e1b7622eae8c 

S Uu rya Wa n ५ h | eb5547f27f39b9cdd96b0, cn=Manojkumar Manikrao Suryawanshi 

Date: 2020.08.19 16:50:38 +05'30' 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी,परभणी 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व औरंगाबाद. 

३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई 
४. उपायुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब 


७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, परभणी. 

८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई 
१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्राळय,मुंबई. 

१४. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५. 
१५. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


